समिती कक्ष,५ वा मजला बांधकाम भवन, 
ग्रामविकास विभाग येथे vc Set up 
बसविण्यासाठी आवश्‍यक असणारे polycom 
खरेदी करण्यासाठी सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.४८ (भाग-२) /मातंक 
बांधकाम भवन,२५,मर्झबान पथ 
फोर्ट,मुंबई-४००००१ 
तारीख: २९ जुले,२०२१ 


वाचा:- 


१. या विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि. १४ डिसेंबर, २०२०. 
२. या विभागाचे समक्रमांकाचे शासन निर्णय शुध्दीपत्रक , दि.१७ मार्च, २०२१. 


प्रस्तावना:- 


समिती कक्ष,५ वा मजला बांधकाम भवन, ग्रामविकास विभाग येथे विभागातील अधिकारी/ 
कर्मचारी यांचेसाठी VC Set up बसविण्याची आवश्‍यकता विचारात घेऊन त्यासाठी Polycom खरेदी 
करण्यासाठी वाचा येथील शासन निर्णय क्र. दि. १४ डिसेंबर, २०२० व शासन निर्णय शुध्दीपत्रक , 
दि.१७ मार्च, २०२१ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये 
Polycom खरेदीबाबतची देयके अधिदान व लेखा कार्यालयात मंजुरीसाठी पाठविली असता त्यांनी 
सुधारित वित्तीय प्राधिकार नमुद करण्यासंदर्भात आक्षेप नोंदविला होता. तसेच दरम्यानच्या 
कालावधीमध्ये सन २०२०-२१ हे वित्तीय वर्ष संपुष्टात आल्याने चालु वित्तीय वर्ष सन २०२१-२२ मध्ये 
सदर देयके मंजुर करणे आवश्‍यक आहे. वित्त विभागाने शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ- 
३, दिनांक २४ जुन, २०२१ अन्वये सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षातील प्रलंबित देयके सन २०२१- 
२०२२ या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध तरतुदीमधुन भागविण्यास मान्यता दिली आहे. सदर बाब 
विचारात घेऊन शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे 
शासन निर्णय:- 

शासन निर्णय समक्रमांक, दि.१४/१२/२०२० व झासन निर्णय शुध्दीपत्रक दि,१७/०३/२०२१ 
अधिक्रमित करण्यात येत असुन समिती कक्ष,५ वा मजला बांधकाम भवन, ग्रामविकास विभाग येथे ० 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.४८ (भाग-२) /मातंक 


Set up बसविण्यासाठी आवश्‍यक असणारे Polycom खरेदी करण्यासाठी याद्वारे सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२ भाग॥/उद्योग-४, 
दि.१/१२/२०१६ ( शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
सुधारित नियमपुस्तिका) मधील नियमानुसार प्रक्रिया अवलंबुन सदर खरेदी करण्यात यावी. 
३. यासाठीचा खर्च “मागणी क्रमांक एल-४ , ३४५१-सेक्रेटरीएट-आर्थिक सेवा-(०१)(०३)- ई 
गव्हर्नन्स प्रकल्पाची अंमळबजावणी १७ संगणक खर्च-(३४५१ २८०८) मागणी क्रमांक एल-४ 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत)” या लेखाशिर्षातंर्गत सन २०२१-२२ मध्ये उपलब्ध झालेल्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णण क्रमांकः fas २०१३/ 
प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि. १७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये सुधारित केल्यानुसार वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ सोबतच्या परिशिष्टातील भाग पहिला ,उप विभाग दोन, अनुक्रमांक 
२७-अ, नियम क्रमांक-७६ अन्वये विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७२९१३४००५०६२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


७३.० Digitally signed by Nitin Madhavrao Pawar 
N | t | Nn DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Rural Development Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
M d h 2.5.4.20=a117e3cc0572a8ee735 1 e8f6fb49be 
a 7 a V [| a O 5203b5f138252997c9865c8bf44d4e7d94, 
serialNumber=79d1142b510b75c1201d04ef 
a5ba4e48e243bd2014663c505a44a97e9026 


Pawar Det 20210802 181136 0530 
(नितीन पवार) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल(लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर 

2. महालळेखापाल(लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर 

३. उप सचिव (वित्त), ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई 

४. निवड नस्ती (का.माहिती तंत्रज्ञान कक्ष), ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


